महाराष्ट्र राज्य महाकवी कालिदास 
संस्कृत साधना पुरस्कार निकष निवड 
व कार्यपद्धती-छाननी समिती पुनर्गठीत 
करणेबाबत .. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संसापु-२०२०/प्र.क्र.६० /आस्था-२ 
मंत्रालय विस्तार इमारत,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ जानेवारी, २०२१ 

संदर्भ - 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: ससापु-०५१२/प्र.क्र.9८/समन्वय 

दिनांक-२७ जुलै २०१२ 

२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,शासन निर्णय क्र.पुरस्का-२६१३/प्र.क्र.१२४/समन्वय, 

दिनांक-१५ ऑक्टोबर २०१३ 

3) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: ससापु-०५१२/प्र.क्र.७८/समन्वय 

दिनांक-२७ जानेवारी २०२० 
प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र शासनामार्फत दरवर्षी महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्काराने संस्कृत पंडितांना 
सन्मानित केले जाते.यासंदर्भात सदर पुरस्कारांच्या अनुषंगाने यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेले सर्व आदेशा 
अधिक्रमित करून संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सदर पुरस्काराची कार्यपद्धती,रूपरेषा व 
अनुषंगिक सर्व बाबी निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत.सदर शासन निर्णयानुसार महाकवी कालिदास 
संस्कृत साधना पुरस्कारासाठी संस्कृत पंडितांची निवड करण्यासाठी छाननी समिती गठीत करण्यात आली 
आहे.संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये या छाननी समितीचे पुनर्गठन करण्यात आले होते.या छाननी 
समितीवर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णयान्वये रद्द करण्यात आल्या आहेत. 
महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कारांचे दरवर्षी निश्चितीकरण आणि वितरण होण्याकरिता 

प्राप्त झालेल्या अर्जांची तपासणी करून गुणांकन करण्यासाठी छाननी समिती पुनर्गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कारांचे दरवर्षी निश्चितीकरण आणि वितरण होण्याकरिता 
प्राप्त झालेल्या अर्जाची तपासणी करून गुणांकन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत 
साधना पुरस्कार निकष निवड व कार्यपद्धती-छाननी समितीचे पुनर्गठन खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे. 


कुलगुरू,कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय ,रामटेक अध्यक्ष 
(महाराष्ट्र) 

शासनाचे प्रतिनिधी (सहा सचिव /उप सचिव/अवर सचिव) सदस्य 
संचालक ,उच्च शिक्षण ,महाराष्ट्र राज्य ,पुणे . सदस्य 
स्थानिक प्राध्यापक,कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय , सदस्य 
रामटेक (महाराष्ट्र), 

विभाग प्रमुख ,संस्कृत विभाग, कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत सदस्य-सचिव 
विश्वविद्यालय ,रामटेक (महाराष्ट्र), 

डॉ.माधवी नरसाळे,मुंबई विद्यापीठ सदस्य 
डॉ.अमृता नातू,भांडारकर संग्रहालय सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संसापु-२०२०/प्र.क्र.६०/आस्था-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२२१७५९३८३४०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 
DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR 
(द.रा.कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति- 

मा.विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद/विधानसभा,विधानमंडळ,विधानभवन मुंबई. 

सर्व, मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

५. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्राळय मुंबई. 

७. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण),यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय मुंबई. 

८. मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण),यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय मुंबई 

९. प्रधान सचिव,(उच्च व तंत्र शिक्षण )यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय मुंबई. 

१०. कुलगुरू,कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्व विद्यालय,रामटेक(महाराष्ट्र) 

११. संचालक, उच्च शिक्षण,महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

१२. विभाग प्रमुख (संस्कृत विभाग), कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्व विद्यालय, रामटेक, 
महाराष्ट्र 

१३. महाळेखापाल(लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र-| ,॥ ,मुंबई/नागपूर . 

१४. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क,मंत्रालय,मुंबई.त्यांना विनंती आहे कि प्रस्तुत शासन 
निर्णयाला व्यापक प्रसिद्धी तत्काळ द्यावी. 

१५. सर्व उप सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय ,मुंबई. 

१६. सदस्य,डॉ.माधवी नरसाळे,मुंबई विद्यापीठ व डॉ.अमृता नातू,भांडारकर संग्रहालय(सदस्य 
सचिव ,छाननी समिती यांचेमार्फत ) 

१८.निवडनस्ती (आस्था-२) 


०८ “५७ A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


